दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, बोदवड, जि. जळगाव यांना कार्यालय प्रमुख व 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीएलळए-०७१९/५१८/प्र.क्र.११९/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जुले, 2098 


वाचा - १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. संकीर्ण ०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/का.११, दि.५/१/२०१९. 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. संकीर्ण ०११९/प्र.क्र.१७/का.११, दि.८ /३/२०१९. 
३. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र. संकीर्ण ०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/का.११, 
दि. १२/६/२०१९. 
४. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव यांचे पत्र क्र. काव्यवि/प्र.शा/३९१३/२०१९, 
दि. १७/६/२०१९. 


प्रस्तावना - 

बोदवड, जिल्हा जळगाव येथे दि.५/१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिवाणी न्यायाधीहा (कनिष्ठ 
स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील दि.८/३/२०१९रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर न्यायालयाकरीता आवश्यक खर्चासाठी लागणाऱ्या 
निधीबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. उपरोक्‍त अ.क्र.३ येथील दि. १२/६/२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 
दि.१६ जून, २०१९ पासून दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बोदवड, जि. 
जळगाव हे न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे. सबब, संदर्भाधिन क्र.४ च्या पत्रान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
जळगाव यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
बोदवड,जि. जळगाव यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

बोदवड, जिल्हा जळगाव येथील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या 
न्यायालयासाठी दिवाणी “AAT (कनिष्ठ स्तर), व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बोदवड यांना कार्यालय प्रमुख 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच 
मर्यादित राहतील. 
२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील भाग 
पहिला, उप विभाग १, मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम १५(३) व १५६ अन्वये दिलेल्या 


अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए-०७१९/५१८/प्र.क्र.११९/का.११ 


BE सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१९१६२३१९७३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Santosh Sampatti 0. 
Navagire = ण 
(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


. मा. महाप्रबंधक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
. प्रबंधक(निरीक्षणे१ / २),मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 


३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा जळगाव, 
४. दिवाणी न्यायाधिठा, (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बोदवड, जि. जळगाव, 


. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. जळगाव, 

. उपजिल्हा कोषागार अधिकारी, बोदवड,जि.जळगाव, 

. वित्त विभाग, मंत्रालय,व्यय-५/कोषा प्रश्ञा-५, 

९. 


कार्यासन अधिकारी, का.२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई., 


१०. निवडनस्ती- कार्या-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


